Mar 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , जून २० , २०२२ / ज्येष्ठ ३० , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १४० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० जून २०२२ 
अधिसूचना 

महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या ( जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन ) अधिनियम , २०१८ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .४१ / अ - २.- महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या ( जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन ) 
अधिनियम , २०१८ ( २०१८ चा महा . ४ ९ ) याच्या कलम २ च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , आणि शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . जीइएन -०४ / २०१५ / प्र.क्र .४७ ( भाग -१ ) / अ -२ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ याचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , मुंबई शहर जिल्हा वगळता , प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक उप विभागीय अधिकाऱ्यास आणि मुंबई शहर जिल्ह्यातील 
उप जिल्हाधिकारी ( भूमि संपादन ) , मुंबई शहर यास , उक्त अधिनियमान्वये त्यांच्या संबंधित अधिकार क्षेत्राखालील , सक्षम प्राधिकरणाची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय इंगळे , 
शासनाचे सहसचिव . 

भाग चार - अ - १४०-१ 


वर्ष ८ , अंक ५८ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून २० , २०२२ / ज्येष्ठ ३० , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th June 2022 . 
NOTIFICATION 

MAHARASHTRA UNDERGROUND PIPELINES AND UNDERGROUND DUCTS ( ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND ) 
ACT , 2018 . 

No.GEN - 2021 / C.R.41 / A - 2.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 2 of the 
Maharashtra Underground Pipelines and Underground Ducts ( Acquisition of Right of User in India ) 
Act , 2018 ( Mah . XLIX of 2018 ) and in supersession of the Government Notification , Revenue and 
Forests Department No.GEN - 04 / 2015 / C.R.47 ( Part - 1 ) / A - 2 . , dated the 8th March 2019 , the Government 
of Maharashtra hereby authorizes every Sub - Divisional Officer in every District , except Mumbai 
City District and Deputy Collector ( Land Acquisition ) , Mumbai City , in the Mumbai City District to 
perform the functions of a Competent Authority under the said Act within their respective jurisdiction . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SANJAY INGLE , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


